आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या 
कार्यकारी मंडळाच्या पुर्नरचनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः आसंप्र-१८२०/प्र.क्र.१०९/का.०५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०९ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- 

१) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.टीआरआय-२०१३/प्र.क्र.७८७/का-०५, 
दि.३सप्टेबर,२०१४. 

२) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था नियमावली 

३) आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या दि.२७/०७/२०१८ रोजीच्या 
बैठकीतील ठराव क्र.१९ 

४) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांचे पत्र क्र.आस्था-कामंबै/प्र.क्र.६/ पुणे/ 
३१३,दि.२८/१०/२०२० 


शासन परिपत्रक:- 

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेची कार्यक्षमता वाढविण्याकरिता सदर संस्थेची नोंदणी 
अधिनियम १८६० व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम १९५० अंतर्गत नोंदणी करून सदर संस्थेस 
दि.२४/१२/२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्वायत्त दर्जा देण्यात आलेला आहे. सदर संस्थेच्या 
नियमावलीनुसार (Memorandum of Association) कार्यकारी मंडळ व त्यावरील सदस्य नियुक्‍ती 
करण्याचे अधिकार आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळास आहेत. आदिवासी संशोधन 
व प्रशिक्षण संस्थेच्या नियामक मंडळाच्या दि.२७/०७/२०१८ च्या बैठकीतील चर्चा व प्राप्त मान्यता यानुसार 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाची रचना पुढीलप्रमाणे राहील. 


।१_ | आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे अध्यक्ष 
२ | आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. सदस्य 
३ | अप्पर आयुकत, आदिवासी विकास (कोणतेही एक) सदस्य 
४ | उपसचिव, आदिवासी विकास, विभाग, मंत्रालय, मुंबई (कार्यासन-५) सदस्य 
५ | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प (कोणतेही एक) सदस्य 
६ | सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती,(कोणतेही एक) सदस्य 
७ | अशासकीय सदस्य (विषय तज्ञो-३ सदस्य 
८ | उपसंचालक (एक्षेविका), आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे सदस्य 
९ | सहसंचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे सदस्य सचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आसंप्र-१८२०/प्र.क्र.१०९/का.०५ 


१, 


षु. 


कार्यकारी मंडळातील अप्पर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती 
प्रमाणपत्र तपासणी समिती व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या 
निवडीचे अधिकार हे कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष तथा आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण 
संस्था यांना राहतील. 


. कार्यकारी मंडळातील अशासकीय सदस्यांचा (विषय तज्ञ) कालावधी २ वर्षापेक्षा अधिक नसावा. 


एकाच अशासकीय सदस्यांची दोन पेक्षा अधिक कालावधीसाठी नियुक्‍ती करण्यात येऊ नये. 


. कार्यकारी मंडळावरील अशासकीय सदस्य तसेच निमंत्रित सदस्य यांच्या निवडीचे व नियुक्तीचे 


अधिकार हे कार्यकारी मंडळांचे अध्यक्ष तथा आयुक्‍त,आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांना 
राहतील. 


. कार्यकारी मंडळावरील सदस्य नियुक्‍तीस नियामक मंडळाची मान्यता वेळोवेळी घेण्यात यावी. 


तसेच प्रसंगपरत्वे एखाद्या सदस्यास निवृत्त करण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळांचे अध्यक्ष तथा 
AYIA, SIT संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांना राहतील. 

कार्यकारी मंडळावरील अशासकीय सदस्य यांचे दैनिक भत्ता, प्रवास भत्ता यासाठी आयुक्त, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी प्रचलित नियमानुसार कार्यवाही करावी. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक २०२०१११११३०२०१०७२४ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Satish Vithalrao 
Kove 


(सतीश कोवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन, मुंबई. 


. मा.सभापती,महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
. मा.उपाध्यक्ष,महाराष्ट्र विधानसभा,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय,मुंबई. 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 

९. 


सर्व मा. मंत्री /राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.मंत्रालय,मुंबई. 


१०.सर्व मा.विधानपरिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः आसंप्र-१८२०/प्र.क्र.१०९/का.०५ 


११.मुख्य सचिव,यांचे उप सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१२.अ.मु.स./प्र.स./सचिव,विभाग सर्व ,मंत्राळय मुंबई. 

१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

१४.महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 

१५.आयुकक्‍्त, आदिवासी विकास, नाशिक 

१६.आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

१७.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
१८.व्यवस्थापकीय संचालक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक. 
१९ अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर. 

२०.सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती कार्यालय. 
२१.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

२२.सर्व जिल्हाधिकारी, 

२३.सर्व नियंत्रक अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती कार्यासन ०५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


